नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
संलग्नित ५०० खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक 
इमारती बांधकामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएमसी -२०१७/प्र.क्र.३०६/प्रहा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १५ जुले, २०२१ 


वाचा : १. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-एमईडी २०१० / 

प्र.क्र.9६ (31) / २०१० / शिक्षण -१, दिनांक ३१.०१.२०१२ 

२. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-पीएमसी २०१७ 
/१११५ / प्र.क्र ४२३ (ओ/ प्रज्ञा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 

३. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-पीएमसी २०१७ 
/१११५/ प्र.क्र ४२३ (क )/ प्रज्ञा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 

४. झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-पीएमसी २०१७ 
/१११५ / प्र.क्र ४२३ / प्रशा -१, दिनांक २४.१२.२०१८ 

५. अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे पत्र क्रमांक-बीडीजी२०२१/ 
प्र.क्र.५६ /इमा -१, दिनांक २२.०६.२०२१ 

६. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-वैशिवसं/ 
नविन शावैम नंदुरबार/बांधकाम/२१४६६/प (आय)/१७, दिनांक ०७.०८.२०१७ 


प्रस्तावना : 

विभागाच्या नियंत्रणाखाळील नव्याने सुरु होणा-या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नंदुरबार या संस्थेकरिता १०० खाटांचे महाविद्यालय व संलग्नित yoo खाटांचे 
रुग्णालय व अनुषंगिक इमारती बांधकाम करणेसाठी मौजे टोकर तलाव, ता.जि. नंदुरबार 
शिवारातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची एकूण १९.६३ हे. आर. क्षेत्र हस्तांतरीत 
करण्यात आलेले आहे. सदर नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची तसेच 
अनुषंगिक इमारतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

विभागाच्या नियंत्रणाखालील नंदुरबार येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व ५०० खाटांचे संलग्नित रुग्णालय बांधकामासाठी मा. उच्चस्तर समितीने घेतलेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने रुपये ५३२,४१,००,०००/- (रुपये पाचशे बत्तीस कोटी एक्केचाळीस लक्ष 
फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःएनएमसी-२०१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-१ 


कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


नंदुरबार येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकोय ५३२,४१,००,००० 
महाविद्यालय व ५०० खाटांचे रुग्णालय इमारत व अनुषंगिक 
बांधकाम करणे . 


एकूण 432,89,00,000 


अटी व शर्ती :- 


१, 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात यावी. 

तांत्रिक मंजुरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दि.१० जोनवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 


योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


, इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर बांधकाम उपरोक्त शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, दिनांक 
०८.०२.२०१८ व दिनांक २४.१२.२०१८ मधीळ तरतुदीनुसार सदर बांधकाम केंद्र शासनाच्या 


सार्वजनिक उपक्रम कंपनीमार्फत टर्न की तत्वावर करुन घेण्याबाबत शासनाचे निर्देठा आहेत. 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक एस-०४ 


४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरीळ भांडवली खर्च 


०३ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


१०५ विषमचिकित्सा - राज्य योजनांतर्गत योजना 


(००) (५३) शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे 


केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून वा 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःएनएमसी-२०१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-१ 


तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत 
४२१० २६२५ 
५३-मोठी बांधकामे 


३. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार संस्थेचा समावेश केंद्र शासनाच्या 
“ Establishment of New Medical College attached to existing district with referral hospitals - 
Phase ए”मध्ये करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र राज्य हिऱ्यासाठी निर्माण करण्यात 
येणाऱ्या लेखाशिर्षातूनही सदर बांधकामास निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. केंद्र राज्य हिस्सा 
लेखाशिर्ष स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात येतील. 


४. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक २१.०६.२०२१ रोजी 
आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्राप्त सहमती व झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच संकेतांक २०२१०७१४१५४४१०३९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Babanrao 
se 


Surwas 
fa a S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
Hi 
AND 
talCox 


1:21) 
5९00019 ‘9E51BE81F4F3AE79C3DF8E 
57, 


898 
2: 


(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
अपर मुख्य सचिव , नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
प्रधान सचिव तथा विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


AD 


AN 


५... <.>  '--८ <->.  ८.>-. > ee 


(> 
ae 


xn 


S 


wan 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःएनएमसी-२०१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-१ 


१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
११) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नंदुरबार 
१२) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार 
) 
) 


93) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नंदुरबार 
१४) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ४पैकी४ 


